Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 24th March 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ११ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७-२३ , २०१६ /फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ११ .०० 

__ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २५ जानेवारी, २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २४१५ - ३३८ - प्र . क्र . १९८ - २०१५ - नवि- ९ . 


ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १६६ चा महा. ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६-२६४३- प्र . क्र . ३०० ( अ )-९७ 
नवि -९ , दि . ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशःमंजूर व क्र . टिपीएस - २४०० - १६२८ -प्र . क्र . २०० - २००० - नवि- ९ , दि . १० सप्टेंबर , २००१ नुसार 
अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; तसेच शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४०१ -८५५- प्र . क्र . ७६ -नवि-९ , दिनांक २७ 
फेब्रुवारी , २००२ अन्वये सात योजना करीता नागपूर सुधार प्रन्यासला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण असे संबोधले आहे ) . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजा चिखली ( खुर्द ) खसरा क्र . २४ ( भाग ) , २५ ते २९ ३० / १ ( भाग ) , ३० / २ ( भाग ) , ३३ ( भाग ) , 
३४ /१, ३४ /२, ३५/१( क), २० - ३५/ १ख ( भाग ), ३५/२, ३६/१, ३६/ २ ( भाग), ४२ /१( भाग), ४२ /२ (भाग), ४३ ( भाग ), ४४ व मौजे मानेवाडा खसरा 
क्र . १०० / ३ , १०२ , १०३ , १०४ एकूण क्षेत्र ७२. १५८४ हेक्टर आर ही जागा विकास योजनेतील कंपोस्ट डेपो ( एस - १६१ ) आरक्षणात समाविष्ट आहे 
( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी, उक्त जागेच्या संदर्भात , नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) म्हणून, त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . १० /११४६ , दिनांक २० एप्रिल , २०१५, नुसार उक्त जागा कंपोस्ट डेपो या आरक्षणातून वगळून 
“ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम (१) मध्ये नमूद विधिवत कार्यपद्धती पूर्ण 
करुन फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
बदलांसह व काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास , काही बदलांसह व काही अटींच्या अधिन राहून , शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 
ना . - एक - अ- १ ( १८०० ). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७ -२३, २०१६ /फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
मौजा चिखली ( खुर्द ) खसरा क्र . २४ ( भाग) , २५ ते २९ , ३० / १ (भाग ), ३० / २ ( भाग ), ३३ (भाग ), ३४/ १, ३४/ २, ३५/ १( क ) , २० - ३५/१ख 
( भाग ), ३५/ २ , ३६/ १ , ३६/ २ ( भाग ), ४२/ १( भाग ), ४२ / २ ( भाग ), ४३ ( भाग ), ४४ व मौजे मानेवाडा खसरा । 
७२ . १५८४ हेक्टर आर ही जागा विकास योजनेतील कंपोस्ट डेपो ( एस - १६१ ) या आरक्षणात समाविष्ट आहे . या आरक्षणातील रिकामी जागा ताब्यात 
घेऊन उर्वरित जागा जेथे घरे झाली आहेत या जागा आरक्षणातून वगळून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे खालील अटीच्या अधिन राहून “रहिवास ” विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्र . १ . विषयांकीत जागेच्या अभिन्यासात १० टक्के अनिवार्य खुल्या जागेव्यतिरिक्त ५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांसाठी सोडणे 

आवश्यक राहील . 
अट क्र . २ - या आरक्षण वगळल्यानंतरच्या उपलब्ध रहिवास वापराकरिता मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे विकास/ बांधकाम परवानगी 

घेताना जमीन मालक/ भूखंडधारक यांच्याकडून जमिनीच्या बाजारमुल्य दर तक्ता ( एएसआर ) नुसार येणा- या दराच्या ५ टक्के 
अधिमूल्य आकारण्यात यावी . एकूण अधिमूल्याच्या रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम नागपूर सुधार प्रन्यास व ५० टक्के 

शासनाकडे भरणा करण्यात यावी . 
अट क्र . ३ - आरक्षणाखालील रिकाम्या जागा नागपूर सुधार प्रन्यासने ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकानार्थ, सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना .वि .पु .) , म. शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 25 th January , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No . TPS - 2415 - 338 -CR- 198- 2015 - UD - 9 . 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No. TPS -2496 - 2643- CR- 300 -( A)- 97 - UD - 9 , Dated the 7th 
January , 2000 and finally sanctioned the Government vide Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 
2000 -UD - 9 , dated the 10th September , 2001 & has come into force with effect from the 1st March , 2000 
& 21st September , 2001 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 ( 1) of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to 
as “ the said Act” ) Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the 
seven Improvement Scheme being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Government 
Notification No. TPS - 2401- 855 -CR - 76 - 2000 -UD - 9 , Dated the 27th February , 2002 (hereinafter referred 
to as the said Planning Authority ); 

___ And whereas , in the said Development Plan, land admeasuring 72 .1584 Hectare, bearing Khasara 
Nos . 24( pt ), 25 to 29, 30 / 1 ( pt) , 30 / 2 ( pt), 33( pt) , 34 / 1 , 34 / 2 , 35 / 1 ( K ), 20 - 35 / 1Kh( pt) , 35 / 2 , 36 / 1 , 36 / 2 ( pt) , 
42 / 1 ( pt ), 42 / 2 ( pt) , 43 / 2 ( pt), 44 of Mauze Chikhali ( kh.) and Khasara Nos. 100 / 3, 102, 103, 104 of Mouze 
Manewada (hereinafter referred to as “ the said land” ) is included in “ Compost Depot” (S - 161) ; 

And whereas , the Nagpur Improvement Trust , being the Planning Authority in respect of the said 
Land (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ) , vide its Resolution No. 101146 , Dated the 
20th April, 2015 , has resolved to change the allocation of the said Land from No - Development Zone to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७ , शके १९३७- चैत्र ३ , शके १९३८ 


३ 


Commercial Zone and accordingly submitted to the Government, for its sanction , a modification pro 
posal as per the provisions of sub - section ( 1) of Section 37 of the said Act , after following the procedure 
laid down under the said Act ( hereinafter referred to as “ the proposed Modification ” ); 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune , the Government is of the opinion that the proposed Modification should be 
sanctioned with some changes and subject to some conditions; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2) of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby , sanctions the proposed Modification with some changes and subject 
to certain conditions and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 7th January , 
2000 as follows; 

“ In the Schedule ofModifications appended to the Notification dated 7th January , 2000 , sanction 
ing the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
The land admeasuring 72 . 1584 Hectare, bearing Khasara Nos . 24 (pt.), 25 to 29, 30 / 1 (pt.), 30 / 2 (pt.), 
33 (pt.), 34 / 1 , 34 / 2 , 35 / 1 (K ), 20 - 35 / 1 Kh (pt.) 35 / 2 , 36 / 1 , 36 / 2 (pt.) 42 / 1 (pt.), 42 / 2 (pt.), 43 (pt.), 
44 of Mauze Chikhali (kh .) and Khasara Nos. 100 / 3 , 102 , 103 , 104 of Mouze Manewada in the Revised 
Development Plan ofNagpur City , is reserved as site No. S - 161 Compost Depot. The lands from the said 
reservation occupied by existing houses are deleted and land thus released is included in Residential 
Zone and remaining open lands are retained as Compost Depot Reservation as shown on the plan , 
subject to the following conditions 
Condition No. 1 — In Lay -out of said land 10 % open space as well as 5 % amenities space should 

be kept open for public purpose . 
Condition No. 2 – For obtaining Building / Development permission on the lands available for 

Residential use due to deletion of this reservation , owners / plot holders have 
to pay 5 % premium as per ASR of the land and out of such 5 % premium amount, 

50 % amount shall be paid to NIT and 50 % shall be paid to Government. 
Condition No. 3 — NIT should take possession of vacant lands from this Reservation . 

A copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public , in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, 
Nagpur , during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government web site www .maharashtra . gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


R . S. CHOUHAN , 
Section Officer . 


HTT 9 -37 (TI.f .g .), 7 . STI . FT., 37 . 56 . 34 . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक २७ जानेवारी, २०१६ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 

shhich faut944-2894 -7 .55 . 997 - 2094 -7f9 - 8. 

ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ ( १६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना , नगर 
विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६- १५०५- प्र . क्र . २७३ -९६- नवि- ९ , दि . ६ मे , २००० अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ जुलै, २००० पासून 
अंमलात आली आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , मौजा तरोडी ( खुर्द) येथील खसरा क्र . ५२/ १, २ , ३ पै, ५३ पै, ५४ पै, ५५, ५६/१ , २ व ३, ५७, ५९ / 
१ , २ , ६० मधील एकूण क्षेत्र ११२. २९ एकर जागा (यापुढे “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे); सिव्हेज फार्म ऐरीया करीता दर्शविलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचा वापर क्रिडासंकुल असा बदलणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे व यानुसार , उक्त अधिनियमाचे 
कलम २० चे उप -कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार , उक्त जमिनी “क्रिडासंकुल " या वापर विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना 
सुधारित करणे आवश्यक आहे . ( यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप- कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार शासन , उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा 
हेतू घोषित करीत आहे . आणि त्याकरिता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत . सूचना/ हरकती 

य सह संचालक नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर पहिला मजला, जने सचिवालय , सिव्हील लाईन्स , नागपुर ४४० ००१ यांच्या नावे 
पाठवाव्यात सूचना/ हरकती दाखल करणा- यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी विभागीय सह संचालक , नगर 
रचना , नागपूर विभाग, नागपूर यांना अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकानार्थ, खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 
( २) विभागीय सह संचालक नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर 

( ३ ) सहायक संचालक नगर रचना , नागपूर शाखा , नागपूर 
प्रस्तुत सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर तसेच संचालक नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या 
www.tp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी. 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 27 th January , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 2415 -CR- 192 - 2015 - UD- 9. 

Whereas, Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said Regional 
Plan ” has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. 
TPS - 2496- 1505 -CR- 273- 96 - UD - 9 , Dated the 6th May , 2000 under Section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) 
and has come into force with effect from the 15thJuly , 2000 ; 

And whereas , in the said Regional Plan , the land ofKh . No. 52 / 1 , 2 & 3 (pt), 53 (pt.), 54 (pt ), 55 , 56 / 1 , 
2 & 3, 57 , 59 / 1 & 2 and 60 ofMauze Tarodi (kh .) having total area 112 . 29 Acre included in Agriculture 
Zone and to change the allocation of said Land from Sewage Farm Area to Sport Complex . (hereinafter 
referred to as “ the said land ”) ; 

And whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to change the allocation of the 
said Land , Agriculture Zone to Sport Complex and to modify the said Regional Plan as per provisions of 
sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act, (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) 

__ Now, therefore, as provided in sub- section ( 3) of Section 20 of the said Act , the Government of 
Maharashtra hereby , declares its intention to make the Proposed Modification in the said Regional 
Plan . For that purpose invites suggestion and objections from general public with respect to send 
Modification . Suggestions and Objections shall be submitted to the Divisional Joint Director of Town 
Planning, Nagpur Division , Nagpur first floor, old Secretariat , Civil Lines , Nagpur 440 001, who is hereby 
appointed as the “Officer ” to give hearing in respect of the Suggestions and Objections received in this 
regard and submit his report to the Government; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७ - २३ , २०१६ / फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


५ 


The part plan showing the above said Proposed Modification shall be kept open for information of 
the general public during office hours on all working days at the following offices . — 

( 1) The Commissioner . Nagpur Municipal Corporation , Nagpur . 
( 2 ) The Divisional Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur. 

( 3) The Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur. 
This Notice shall also be available on the Government web site www .maharashtra . gov .in . as well as 
on web site of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www .dtp .maharashtra .gov . in . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 

R. S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


भाग १ - अ ( ना .वि .पु .) , म . शा . रा ., अ. क्र . ३७ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २७ जानेवारी , २०१६ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २४१५ - प्र. क्र . १९२- २०१५- नवि-९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर येथील विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४९६-२६४३- सी . आर . ३०० ( ए)- नवि -९ , 
दि . ७ जानेवारी , २००० व अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०० - १६२८ - सी . आर . २०० -२०००- नवि -९, दि . १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये मंजूर झाली 
असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे वाठोडा येथील खसरा क्र . १७६/१ -२, १७७, १७८ , १७८/ १ , २ व ४, १८० / १ व २ व मौजा तरोडी 
( खुर्द ) येथील खसरा क्र . ५२/ १, २ , ३पै . ५३ पै., ५४ पै., ५५ , ५६/ १, २ व ३, ५७, ५८ , ५९ / १ व २, ६० मधील एकूण क्षेत्र १४१. ५१ एकर ( यापुढे 
“ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) ही जागा सिव्हेज फार्म ऐरीया या आरक्षणाने बाधित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . ७८ , दिनांक १९ मार्च, २०१५ व दुरुस्त ठराव क्र . ९१, दिनांक 
२० एप्रिल , २०१५ अन्वये उक्त क्षेत्र सिव्हेज फार्म ऐरीया मधुन वगळून “ क्रीडा संकुल " करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३७ ( १ ) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण 
करुन फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
उक्त क्षेत्रापैकी नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजे वाठोडा येथील खसरा क्र . १७६/ १- २, १७७, १७८ , १७८ / २ व ४ , १८० / १ व २ या मधिल 
२८ .४८ एकर या क्षेत्रापुरता मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

__ त्याअर्थी, आता, नागपूर महानगरपालिका हद्दीमधील मौजा वाठोडा येथील जमिनीकरिता उक्त अधिनियमाचा कलम ३७ ( २) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावार 
देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी , २००० रोजीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौजा वाठोडा येथील खसरा क्र . १७६/ १ - २, १७७, १७८ , १७८ / २ व ४, १८० / १ मधील २८ . ४८ एकर क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
“सिव्हेज फार्म ऐरीया ” मधून वगळून “ क्रीडा संकुल ” म्हणून दर्शविणेत येत आहे . 

१ . सदर आरक्षणाचेविकसित करण्याबाबत नियोजन प्राधिकरण नागपूर महानगरपालिका, नागपूर असून या आरक्षणाचेविकसन 
___ मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय वापरासाठी ०. ५० चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादीत अनुज्ञेय राहील . 
२ . उक्त मंजूर फेरबदल प्रस्तूत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
३ . उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मा . आयुक्त , नागपूर महानगरपालिक , नागपूर यांच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

रा . शा . चौहान , 

कक्ष अधिकारी . 
ना . - एक - अ- २ ( १८०० ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७ -२३, २०१६ / फाल्गुन २७, शके १९३७ - चैत्र ३ , शके १९३८ 


HTT 9 -31 (al.f .g .), H .STI.FT., 37. 55 . 34 . 

URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 27 th January , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2415 - CR - 192 - 2015 -UD -9 . 

Whereas, Revised Development Plan of Nagpur Municipal Corporation sanctioned by the Govern 
ment vide Urban Development DepartmentNotification No. TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 -( A )- 97 -UD - 9 , Dated 
the 7th January , 2000 and 2nd Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 -2000 -UD - 9 , dated the 10th 
September , 2001 has come into force with effect from the 1st March , 2000 & 21st September , 2001 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) . 

And whereas , in the said Development Plan , the lands bearing Khasara Nos . 176 / 1 & 2 , 177 , 178 , 
178 / 1 , 2 & 4 , 180 / 1 & 2 ofMauze Wathoda and Khasara Nos . 52 / 1, 2 , 3 (pt), 53 pt., 55 , 56 / 1, 2 & 3 , 57 , 58 , 
59 / 1 & 2 , 60 of Mouze Tarodi (Kh .) total admeasuring area 141.51 Acre are affected by Sewage Farm 
Area (hereinafter referred to as “ the said land” ); 

And whereas, the Nagpur Municipal Corporation vide its General Body Resolution No . 78 of 
Dated the 19th March , 2015 , and Resolution No. 91 of Dated 20th April 2015 after following all the legal 
formalities stipulated Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Twon Planning Act , 1966 
(Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) has submitted to the Government for its 
sanction a Modification proposal regarding changing the allocation of the said Land from “ Sewage Farm 
Area ” to “ Sport Complex ” (hereinafter referred to as “ the said modification proposal” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that out of the said area of the said Modifi 
cation proposal should be sanctioned with respect to the land bearing Kh . No . 176 / 1 & 2 , 177 , 178 , 178 / 
2 & 4 , 180 / 1 & 2 admeasuring 28 . 48 Acre area of Mouze Wathoda ; 

Now therefore , the area of village Wathoda which is included in Nagpur Municipal Corporation in 
exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act , the Government hereby, 
sanctions the said Modification proposal and for that purpose amends the above referred Notification 
dated the 7th January , 2000 as follows; 

“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 7th January , 2000 , sanction 
ing the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


“ The land bearing Kh . No. 176 / 1 & 2 , 177 , 178 , 178 / 2 & 4 , 180 / 1 & 2 admeasuring 28. 48 
Acre area ofMouze Wathoda is deleted from the Sewage Farm Area and Designated as “ Sport 
Complex ” as shown on the part Plan ." 

1 . The Appropriate Authority for this Reservation should be Nagpur Municipal 

Corporation , Nagpur and the permissible FSI shall be 0 . 50 as per the provision 

of sanctioned Development Control Rule of the Nagpur City . 
2 . The above said sanctioned Modification shall come into force from the date of 

publication of this notification in the official Gazette . 
3 . A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be 

available for public inspection in the Office of the Nagpur Municipal Corpora 

tion , Nagpur , during office hours on all working days for a period of onemonth . 
This Notification shall also be available on the Urban Development Department web site 
www .maharashtra . gov .in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७- २३ , २०१६/फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


७ 


भाग १ - अ ( ना .वि .पु .) , म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २७ जानेवारी, २०१६ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २४१५ -प्र .क्र . १९२- २०१५- नवि -९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर येथील विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४९६- २६४३- सी . आर. ३०० ( ए)- नवि-९ , 
दि . ७ जानेवारी , २००० व अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०० -१६२८ - सी . आर. २००- २००० - नवि - ९, दि . १० सप्टेंबर , २००१ अन्वये मंजूर झाली 
असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर, २००१ पासून अंमलात आली आहे. ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे वाठोडा येथील खसरा क्र . ११४ , ११५ / १ , २ व ३ , ११६ / १ व २ , १६७, १६८ / १ - २, १६९ / १- २ , 
१७० , १७१, १७४ , १८०/१-२ व मौजा भांडेवाडी येथील खसरा क्र . १३७/ १, १३७/ २, १३८, १३९ व १६७/१ मधील एकूण क्षेत्र १०२. ५२ एकर ( यापुढे 
" उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) ही जागा सिव्हेज फार्म ऐरीया या आरक्षणाने बाधित आहे; 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका त्यांच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठराव क्र . ७८, दिनांक १९ मार्च, २०१५ व दुरुस्त ठराव क्र . ९१, दिनांक 
२० एप्रिल , २०१५ अन्वये उक्त जमीन शेती वापरामधुन वगळून “ कौशल्य विकास व व्यवस्थान केंद्र " करण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महा . ३७ वा ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण 
करुन फेरबदल प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
उक्त क्षेत्रापैकी नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजे वाठोडा येथील खसरा क्र . ११४ , ११५/ १, २ व ३ ११६/ १ व २ , १६७, १६८ / १- २, १६९/ १- २ , 
१७० , १७१ , १७४ , १८० / १ - २ व मौजा भांडेवाडी येथील खसरा क्र . १३७ / २ , १३८ , १३९ व १६७/ १ या मधिल १०२. ५२ एकर क्षेत्रापुरता मान्य करावा, 
असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचा कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील 
उक्त फेरबदल प्रस्तावास काही बदलांसह शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ७ जानेवारी , २००० रोजीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे वाठोडा येथील खसरा क्र . ११४ , ११५ / १ , २ व ३ , ११६/ १ व २, १६७, १६८ / १- २ , १६९/ १ -२ , १७० , १७१ , १७४ , १८० / १- २ व मौजा 
भांडेवाडी येथील खसरा क्र . १३७ / २ , १३८ , १३९ व १६७/ १ मधील १०२. ५२ एकर क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे “सिव्हेज फार्म ” मधून वगळून 
“ कौशल्य विकास विद्यापिठ व व्यवस्थापन केंद्र ” म्हणून आरक्षित दर्शविणेत येत आहे . 

१ . सदर आरक्षणाचे विकसित करण्याबाबत नियोजन प्राधिकरण नागपूर महानगरपालिका, नागपूर असून या आरक्षणाचे विकसन 

___ मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय वापरासाठी १ .०० चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादीत अनुज्ञेय राहील . 
२. उक्त मंजूर फेरबदल प्रस्तूत अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 
३. उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मा . आयुक्त, नागपूर महानगरपालिक , नागपूर यांच्या 

कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३ , शके १९३८ 


ITT 9- 31 ( 71. . 9 .) H . STI . PI., 37 . 55 .80 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th January , 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 2415 - C . R .- 192 - 2015 -UD - 9 . 

Whereas, Revised Development Plan of Nagpur Municipal Corporation sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS - 2496 - 2643 - CR - 300 (A ) - 97 
UD - 9 , dated the 7th January , 2000 and 2nd Notification No . TPS - 2400 - 1628 -CR . 200 - 2000 -UD - 9 , dated 
10 th September , 2001 has come into force with effect from the 1st March , 2000 and 21 st September , 2001 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan "); 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Kh . No . 114 , 115 / 1 , 2 & 3 , 116 / 1 & 2 , 
167 , 168 / 1 - 2 , 169 / 1 - 2 , 170 , 171 , 174 & 180 / 1 - 2 of Mouza Wathoda and Kh . No . 137 / 1 , 137 / 2 , 138 , 139 & 
167 / 1 of Mauza Bhandewadi total admeasuring 102 .52 Acre are affected by Sewage Farm Area (herein 
after referred to as “ the said Land "); 

And whereas , the Nagpur Municipal Corporation vide its General Body Resolution No. 78 of the date 
19th March , 2015 & revised Resolution No . 91 dated 20 th April, 2015 after following all the legal formalities 
stipulated under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII 
of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ”) has submitted to the Government for its sanction a 
modification proposal regarding changing the allocation of the said Land from “ Sewage Farm Area” to 
“ Skill Development and Management Centre” (hereinafter referred to as “ the said modification 
proposal”); 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that out of the said area , the said modifica 
tion proposal should be sanctioned with respect to the land bearing Kh . No . 114 , 115 / 1 , 2 & 3 , 116 / 1 & 2 , 
167, 168 / 1 - 2 , 169 / 1 - 2 , 170 , 171, 174 & 180 / 1 - 2 of Mouza Wathoda and Kh . No. 137 / 2 , 138 , 139 . & 167 / 
1 ofMouza Bhandewadi total admesuring 102 .52 Acre ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under Section 37 (2 ) of the said Act , the 
Government hereby, sanctions the said Modification Proposal and for that purpose amends the above 
referred Notification dated the 7th January , 2000 as follows; 

“ In the schedule ofmodifications appended to the Notification dated 7th January 2000 , sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 


“ The land bearing Kh . No . 114 , 115 / 1 , 2 & 3 , 116 / 1 & 2 , 167 , 168 / 1 - 2 , 169 / 1 - 2 , 170 , 171 , 174 & 
180 / 1 - 2 of Mouza Wathoda and Kh . No . 137 / 2 , 138 , 139 & 167 / 1 total admeasuring 102 .52 Acre of Mauza 
Bhandewadi is deleted from the Sewage Farm Area designated as “ Skill Development, University and 
Management Centre” as shown on the part plan .” 

1 . The Appropriate Authority for this Reservation should be Nagpur Municipal Corporation , Nagpur 
and the permissible FSI shall be 1 . 00 as per the provision of sanctioned Development Control Rule of the 
Nagpur City . 

2 . The above said sanctioned Modification shall come into force from the date of publication of this 
Notification in the Official Gazette . 

3 . A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public 
inspection in the Office of the Nagpur Municipal Corporation during Office hours on all working days for 
a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Urban Development Department s 
Web site - www .maharashtra .gov.in 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी, २०१६ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २४१५ -३५३-प्र .क्र . २४९ -२०१५- नवि-९ . 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ व ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -प्र . क्र .२४९६- २६४3 
प्र . क्र . ३०० ( अ )-९७- नवि - ९ , दिनांक ७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजर व क्र . टिपीएस- २४०० - १६२८ - प्र. क्र . २००- २००० - नवि - ९ , दिनांक 
१० सप्टेंबर , २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात 
आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) तसेच शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस - २४०१- ८५५-प्र . क्र . ७६ 
नवि -९, दिनांक २७ फेब्रुवारी , २००२ अन्वये सात योजना करीता नागपूर सुधार प्रन्यासला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे ( यापुढे 
“ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी. उक्त विकास योजनेत मौजा गोरेवाडा येथील सर्व्हे क्र . २/ १ . २/ २ व २/ ३ पैकी मधील २५. ५७ हेक्टर क्षेत्र “ कषी/ ना -विकास " 
विभागात समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी, उक्त जागेच्या संदर्भात, नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा अंतिम ठराव क्र . ३ / ११५१ , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१५ : 

अंतिम ठराव क्र . ३/ ११५१ , दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०१५ नुसार उक्त जागा “ कृषी/ ना -विकास ” 
विभागातून वगळन “ वाणिज्य ” विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्यानुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम ( १ ) मध्ये नमूद विधिवत 
कार्यपध्दती पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
बदलांसह व काही अटींच्या अधिन राहून मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास , काही बदलांसह व काही अटींच्या अधिन राहून , शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोल्लिखित दिनांक ७ जानेवारी , २००० ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 
“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
“ मौजा गोरेवाडा येथील खसरा क्र . २/१ , २/२ , २/ ३ ( भाग) मधील २५ . ५७ हेक्टर क्षेत्र नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेमध्ये 
दर्शविल्यानुसार “ कृषी/ ना -विकास ” विभागात समाविष्ट आहे. उक्त जागा कृषी/ ना -विकास विभागातून वगळून , नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, खालील 
अटींच्या अधिन राहून “International Zoological Park & Recreation Center " यासाठी आरक्षित करण्यात येत आहे व त्याचे 
समुचित प्राधिकरण फॉरेस्ट डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड राहील. ” 
अटी : 

(१ ) सदर क्षेत्रासाठी महसूल व वन विभागाने दि . २९ - ११-२०११ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सदर प्रस्तावात समावेश असलेल्या बाबीनुसार 
या आरक्षणामध्ये , गोंडवाना बायोपार्क , इंडीयन सफारी , आफ्रिकन सफारी , रिव्हर राईड , गोरेवाडा रिझर्व, बचाव केंद्र व प्रजनन केंद्र, पर्यटकांसाठी 
सुविधा, इतर पायाभूत सुविधा , शिक्षण व प्रसिध्दी आणि संशोधन या शीर्षकाअंतर्गत वापर तसेच त्याचेशी संलग्न ( allied ) वापर अनुज्ञेय राहतील. 

( २ ) सदर क्षेत्रात १ .०० चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रथमतः विनियोग करता येईल . 

( ३) सदरचा प्राथमिक १.०० चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा संपूर्ण वापर झालेनंतर त्यापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय होऊ शकेल . मात्र 
असा जास्तीचा चटई क्षेत्र निर्देशांक सदर प्रकल्पास आवश्यक असल्यास त्यापृष्ठ्यर्थचा कारणमिमांसेसह तसेच अशा जादा चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे 
वन्यक्षेत्र, प्राणी जीवन व पर्यावरण संवेदनशीलतेवर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबतच्या आघात मूल्यांकनासह सर्वंकष प्रस्ताव शासनाच्या 
पूर्वमान्यतेस्तव सादर करणे आवश्यक राहील . 

( ४) महसूल व वन विभागाच्या दि . २९ -११-२०११ चे शासन निर्णयातील अट क्र . ५ नुसार वन विभागाने महसूल विभागाकडील सहमती 
स्वतंत्रपणे प्राप्त करून घ्यावी. 
ना . - एक - अ-३ (१८०० ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ, सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील. 

GT 3TFTYCHT HERTZ ARTIQ | www .maharashtra .gov. in un vihdetta alla vel , 77 PTH HERTZ PICU, 
yut qiz www . dtp .maharashtra. gov. in el video de 3461 & T 31€ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


27 . PTI . DET , 
कक्ष अधिकारी . 


HTT 9-31 (F1. f . 9 .) 7 . STI . PI., 31. 55 .87 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 6th February, 2016 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No . TPS - 2415 - 353 -C .R .- 249 - 2015 -UD - 9 . 

Whereas , Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development Department s Notification No . TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 (A )-97 - UD - 9 , dated the 7th 
January , 2000 and finally sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 
2000 - UD - 9 , dated the 10th September, 2001 & has come into force with effect from the 1stMarch , 2000 & 
21th September , 2001 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 (1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as 
" the said Act”). Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the 
seven Improvement Scheme beig implemented by the Nagpur Improvement Trust. vide Government 
Notification No. TPS - 2401 - 855 -CR - 76 - 2000 -UD - 9 , dated the 27th February , 2002 (hereinafter referred to 
as “ the said Planning Authority”) ; 

And whereas , in the said Development Plan , land admeasuring 25 . 57 hectare, bearing Survey 
Nos. 2 / 1 , 2 / 2 , 2 / 3 (Pt.) of Mauza Gorewada (hereinafter referred to as “ the said Land ”) is included in 
Agricultural/No Development Zone; 

And whereas , the Nagpur Improvement Trust, being the Planning Authority in respect of the said 
Land (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ), vide its Resolution No. 3 / 1151, dated the 
21stOctober , 2015 , has resolved to change the allocation of the said Land from Agricultural/ No Develop 
ment Zone to Commercial Zone and accordingly submitted to the Government, for its sanction , a modi 
fication proposal as per the provisions of sub - section ( 1) of Section 37 of the said Act, after following the 
procedure laid down under the said Act (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”); 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with some changes and subject to some conditions; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub -section 2 of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby , sanctions Proposed Modification with some changes and subject to 
certain conditions and for that purpose amends the aforesaid Notification dated the 7th January , 2000 
as follows ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७- २३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


११ 


" In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 7th January , 2000 , 
sanctioning the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
The lands admeasuring 25. 57 hectare , bearing Survey No. 2 / 1 , 2 / 2 , 2 / 3 (Pt.) of Mouze Gorewada , 
shown as Agricultural / No Development Zone in the Revised Development Plan of Nagpur City , are released 
from Agricultural / No Development Zone and reserved for “ International Zoological Park & Recreation Center ”. 
with Forest Development Corporation of Maharashtra Ltd . as appropriate Authority as shown on the plan 
subject to the following conditions . 
Condition No. (1 ) As mentioned in the Resolution dated 29 - 11 - 2011 by Revenue & Forest Depart 

ment, the users viz . Gorewada Bio Park , Indian Safari, African Safari, River 
Ride, Rescue Centre , Conservation Breeding Centre , for Tourism & other In 
frastructure facility , Education Publicity & Research and the allied users thereto 

shall be permissible in the said reservation . 
(2 ) For this project 1 .00 F .S .I. can be utilised in first stage of the Project. 
( 3 ) The FSI over & above 1.00 may be permissible only after consuming 1.00 FSI. If 

the project requires additional FSI over and above 1 .00 FSI, it shall be neces 
sary to submit a comprehensive proposal for approval of the Government with 
necessary justification and a report regarding assessment of impact of such 

additional FSI on forest area , wild life and eco sensitivity . 
(4 ) As per the Condition No. 5 in the resolution issued by Revenue & Forest Depart 

ment dated 29 - 11 - 2011 , the Forest Department should take consent of Rev 

enue Department separately . 
A Copy of the Notification , along with the part plan of the aforesaid sanctioned modification , shall be 
available for inspection of the general public , in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, 
Nagpur , during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra . gov . in as well 
as on the website of Director, Town Planning , Maharashtra State , Pune at www . dtp.maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक ३ मार्च, २०१६ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २२१६- प्र . क्र .३१- २०१६ - नवि -९ . 


ज्याअर्थी, चंद्रपूर शहराच्या वाढीव क्षेत्राची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस -२२९४ - १३१५-प्र.क्र . 
२५३-९६-नवि -९ , दिनांक २ जून, १९९७ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १९९७ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे चांदा रै. येथील सर्व्हे क्र . ५०३/१पै. मधील जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
कोळसा व्याप्त क्षेत्र या विभागात समाविष्ट आहे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९ 


A 


न राजपा 


आणि ज्याअर्थी, आयुक्त , चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांनी , नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) 
म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . २५ , दिनांक २९ मे , २०१४ नुसार उक्त जागा कोळसा व्याप्त क्षेत्रामधून वगळून सार्वजनिक / 
निम सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करून फेरबदल प्रस्तावास ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) सर्वसाधारण सभेत निर्णयाचा ठराव क्रमांक ११४ , दिनांक ३१ 
जानेवारी, २०१५ रोजी मान्य करून घेवून असा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अर्टीसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास , शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २ जून १९९७ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २ जून, १९९७ अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजा चांदा रै. येथील सर्व्हे क्र . ५०३ / १ पै. मधील १० हेक्टर आर जागा खालील अटींच्या अधिन राहून , कोळसा व्याप्त क्षेत्रातून वगळण्यात येत 
आहे व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार , सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापरात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

अट क्र . ( १ ) विषयांकित क्षेत्रात किमान आवश्यक १२.०० मीटर रुंदीचा पोच रस्ता उपलब्ध असणे आवश्यक आहे . 
अट क्र . (२) विषयांकित क्षेत्र कोळसा व्याप्त क्षेत्रामध्ये समाविष्ट होत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागाकडून 

ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा प्राधिकृत अधिकारी, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात , 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov. in व नगर रचना संचालनालयाच्या www. dtp. maharashtra. gov. in या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd March , 2016 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No . TPS - 2216- C . R. - 31 - 2016- UD - 9 . 


Whereas , Development Plan of Additional area of Chandrapur City has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS - 2294- 315- CR-253 - UD - 9 , 
dated the 2nd June, 1997 and has come into force with effect from the 15th August 1997 (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 )(hereinafter referred to as “ the said Act”) ; 


And whereas, in the said Development Plan , land bearing Survey No. 503 / 1 (pt .) of Mouze Chanda 
(Rai) (hereinafter referred to as “ the said Land ”) is included in Coal Bearing Area ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १७ -२३, २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


१3 


And whereas, the ChandrapurMunicipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Planning 
Authority ” ), vide its General Body Resolution No . 25 , dated the 29th May , 2014 , has resolved to delete the 
said Land from Coal Bearing Area and to include the same in Public / Semi Public Zone and accordingly 
Passed Final Resolution No. 114 , dated 31st January , 2015 and after following the procedure laid down 
under the said Act , and submitted to the Government, for its sanction a modification proposal as per the 
provisions of sub -section (1 ) of Section 37 of the said Act (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification"); 

And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with some conditions. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - Section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated the 2nd June, 1997 as follows : 

___ “In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated the 2nd June, 1997, 
sanctioning the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
“ The land bearing Survey No . 503 / 1 ( pt .) of Mouze Chanda ( Rai) is deleted from Coal Bearing Area 
and land thus released , is included in Public / Semi Public Zone as shown on the Plan , subject to the 
conditions mentioned specified below . 

Condition No . ( 1) Minimum12. 00 mt. approach road shall be provided to the said land . 
Condition No . ( 2 ) Since the Land is including in Coal Bearing Area necessary N . O . C . should be 

obtained from all concerned Central Government Departments as well as State 

Government Departments . 
A Copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification 
shall be available for inspection of the general public , in the office of the Chandrapur Municipal 
Corporation , Chandrapur City during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra .gov . in as 
well as on the website of Director of Town Planning , www . dtp .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 

___ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : - ( १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६० चे कलम १३ (१) ( इ) 

( २) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक ०४ एप्रिल २००७ . 
वाचले : - ( १ ) मुख्याधिकारी , नगरपालिका , आर्वीयांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक नपाआ - ४१५- २०१६ , दिनांक २१ -०१- २०१६ . 

( २) नगरपालिका , आर्वी यांची सर्वसाधारण सभा दिनांक २५ -०१- २०१६ चे सभेतील ठराव क्रमांक २ . 
क्रमांक जिउनि -नियमन- न . पा .- प्रतिनिधी-९१३ - २०१६. 

वाचा क्रमांक (१ ) मधील तरतुदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळ सदस्यामध्ये बाजार समिती क्षेत्रातील त्या स्थानिक 
प्राधिकारी संस्थेचा अध्यक्ष किंवा सरपंच किंवा अशा स्थानिक प्राधिकारी संस्थेने निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी सदस्याचा समावेश असेल अशी तरतूद 


आहे. 


ना . - एक - अ- ४ ( १८०० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


वाचले क्रमांक ( १ ) अन्वये मुख्याधिकारी, नगर परिषद , आर्वी,जिल्हा वर्धा यांनी नगरपालिका आर्वीच्या दिनांक २५ -०१- २०१६ रोजीच्या विशेष 
सभेतील ठराव क्रमांक २ अन्वये श्री . प्रशांतसिंह हरजितसिंह ठाकूर , सदस्य , नगरपालिका , आर्वी यांची कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आर्वी, ता . आर्वी या 
समितीमध्ये नगरपालिका, आर्वीचे प्रतिनिधी म्हणून निवड केली आहे . 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६० चे कलम १३ (१) (इ) आणि महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ४ एप्रिल , 
२००७ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बी . कडू , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समिती , आर्वीच्या 
संचालक मंडळ सदस्यात नगरपालीका आर्वीचे प्रतिनिधी म्हणून खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सदस्याचे नाव अधिसूचित करीत आहे. 


तक्ता 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


कायमस्वरुपी पत्ता 


नामनिर्देशित केलेल्या 
मतदार संघाचे नाव 

( ४ ) 


श्री . प्रशांतसिंह हरजितसिंह ठाकूर 


आर्वी 


नगरपालिका प्रतिनिधी 
( स्थानिक प्राधिकारी संस्थेचा प्रतिनिधी ) 


वर्धा : 


दिनांक १५ जानेवारी / ३ मार्च २०१६ . 


ए . बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

कृषी उत्पन्न बाजार समिती , यांजकडून 


वाचा : - ( १) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) ( अ) . 

( २) निवडणूक निर्णय अधिकारी , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , राजूरा , ता . राजूरा यांचा कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 

नियम , १९६७ चेनियम ८१ प्रमाणे नमुना १४ व १५ मधील निवडणूक निकालाबाबत अहवाल , दिनांक ०४-०३- २०१६ . 


क्रमांक जिउनिचंद्र- कृउबास. राजूरा - अधिसूचना- १८३९- २०१६ . 

ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, यांनी वाचा क्र . (२) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती, राजूरा, ता . राजूरा, जि . चंद्रपूर या बाजार समिती 
सदस्यांची सन २०१५- १६ ते २०२० - २१ या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणूक निकाल कृषि उत्पन्न पणन 
( विकास व विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ५६ व ८१ मधील तरतुदीनुसार सादर केला आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ) व कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , आर . डी . कौसडीकर , जिल्हा उपनिबंधक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३ , शके १९३८ 


१५ 


सहकारी संस्था, चंद्रपूर या अधिसूचनेद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, राजूरा , ता . राजूरा , जि . चंद्रपूर या बाजार समितीचे सन २०१५-१६ ते २०२० 
२१ या कालावधीकरीता सोबतचे नमुना- ११क (नियम ८३ प्रमाणे ) मध्ये दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडून आलेले सदस्य म्हणून अधिसूचित 
करीत आहे . त्यांची नावे शासकीय राजपत्रात आणि मराठी वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


नमुना ११ - क (नियम ८३ पहा ) 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, राजूरा , ता . राजूरा , जि . चंद्रपूर 
निवडणूक २०१५- १६ ते २०२०- २१ करिता निवडुन आलेल्या समिती सदस्यांचा तपशील 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा 

पूर्ण पत्ता 


( ३ ) 


OF 


ॐ 


५ . 


आवारी हरिश्चंद्र नानाजी 
इसनकर बाळा उध्दव 
गड्डमवार नारायण शंकर 
पोटे नानाजी विठोबा 
बोबडे रमेश वासुदेव 
बोरकुटे हरिदास झिन्नाजी 
हिंगाणे दत्ता घोंडूजी 
काळे मिराबाई गणपत 
देरकर शकुंतला सचिदानंद 
पोटे कवडू फकरुजी 
बरडे पुंजाराम देवजी 


मु . पो . चार्ली, ता . राजूरा , जि . चंद्रपूर 
मु . कोहपरा , पो . विहीरगांव , ता . राजूरा 
मु . पो . सोंडो , ता . राजूरा 
मु . पो . कोलगांव , ता . राजूरा 
जवाहरनगर , वार्ड क्र . १५ , राजूरा , ता . राजूरा . 
मु . पो. गोवरी, ता . राजूरा 
मु . पो . कढोली ( बु.), ता . राजूरा 
मु . पो . उपरवाही, ता . राजूरा 
मु . मार्डा, पो . भोयगांव , ता . राजूरा 
मु . पो . वरोडा, ता . राजूरा 
म् . साखरवाही , पो . भेदोडा , ता . राजूरा 


ॐ 


ॐ 


ॐ 


ज्या मतदार संघातून 
निवडून आले आहेत तो मतदार संघ 

( ४ ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्गीय ) 
सहकारी संस्था (विमुक्त जाती / भटक्या 
जमाती ) 
ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत (सर्वसाधारण ) 
ग्रामपंचायत ( अनुसूचित जाती/ जमाती ) 
ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
व्यापारी / अडते मतदार संघ 
व्यापारी / अडते मतदार संघ 
हमाल / मापारी मतदार संघ 


जेनेकर अविनाश मारोतराव 
झाडे संतोष मनोहर 
टेकाम किसन राघोबा 
सिडाम मारोती जाधव 
पाल विठ्ठल हरि 
सारडा मनमोहन रंगनाथजी 
पहानपट्टे राजू सोनबा 


मु . धानोरा , पो. सिंदी, ता . राजूरा 
मु . चिंचोली ( खु .), पो . गोवरी , ता . राजूरा 
मु . हरदोना ( खु.), पो . उपरवाही , ता . राजूरा 
मु . पो . भेदोडा , ता . राजूरा 
मु . निंबाळा , पो . लखमापूर , ता . राजूरा 
मु . पो . राजूरा , ता . राजूरा 
मु . बोटगांव , पो . आर्वी, ता . राजूरा 


१८. 


वाचा 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४७ . 
वाचा : - (१) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ (४) ( अ ) 

( २ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कोरपना, ता . कोरपना यांचा कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) 

नियम , १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १४ व १५ मधील निवडणूक निकालबाबत अहवाल , दिनांक २३ -०२- २०१६ . 


क्रमांक जिउनिचंद्र-कृउबास- कोरपना - अधिसूचना-१८६२- २०१६. 

ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी , यांनी वाचा क्र . (२) अन्वये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कोरपना , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर या बाजार 
समिती सदस्यांची सन २०१५-१६ ते २०२०- २१ या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांचा निवडणूक निकाल कृषि उत्पन्न 
पणन (विकास व विनियमन) नियम , १९६७ चेनियम ५६ व ८१ मधील तरतुदीनुसार सादर केला आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०१६/ फाल्गुन २७, शके १९३७- चैत्र ३, शके १९३८ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४) ( अ) व कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) नियम , १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीअन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार मी , आर . डी . कौसडीकर , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, चंद्रपूर या अधिसूचनेद्वारे , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, कोरपना, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर या बाजार समितीचे सन २०१५ -१६ ते २०२०-२१ 
या कालावधीकरीता सोबतचे नमुना -११क (नियम ८३ प्रमाणे) मध्ये दर्शविलेले सदस्य हे बाजार समितीचेनिवडून आलेले सदस्य म्हणून अधिसूचित 
करीत आहे. त्यांची नावे शासकीय राजपत्रात आणि मराठी वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

नमुना ११- क (नियम ८३ पहा ) 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कोरपना , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 
निवडणूक २०१५-१६ ते २०२०-२१ करिता निवडून आलेल्या समिती सदस्यांचा तपशील 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सभासदाचे नाव 


( १ ) 


१ . 


चव्हाण भाऊराव हिरामन 
गोडे श्रीधरराव नारायणराव 
बोरडे दिवाकर बालाजी 
गोखरे योगेश्वर त्र्यंबक 
जाधव ममताजी नंदु 
सोनकांबळे निशिकांत रेषमाजी 
मासिरकर अशोक भाऊराव 
वाभिटकर साधना विलास 
वैरागडे जोशना उत्तम 
वासेकर पांडूरंग धोंडूजी 
आस्कर अशोक माधव 


निवडून आलेल्या सभासदाचा 

ज्या मतदार संघातून 
पूर्ण पत्ता 

निवडून आले आहेत तो मतदार संघ 

(४ ) 
मु . तांडा ( धानोली ), पो . धानोली , ता . कोरपना सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . पो . पारडी, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . कुकडबोडी , पो . कोरपना, ता . कोरपना सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . तळोधी, पो . बाखर्डी, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . पो . ता . जिवती, जि . चंद्रपूर 

सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . पो . येल्लापूर , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . जैतापूर , पो . भोयेगाव, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
मु . हिरापूर, पो . अंतरगाव , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
मु . पो . कोरपना, ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 
मु . तांबाडी , पो . कळशी, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था ( इतर मागासवर्गीय ) 
मु . वडगांव , पो .खिर्डी, ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर सहकारी संस्था (विमुक्त जाती/ भटक्या 

जमाती) 
मु . पो . धानोली ( तांडा), ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
मु . चनई ( बु.), पो . मांडवा, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 
मु . पो . येल्लापूर , ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर ग्रामपंचायत ( अनुसूचित जाती/ जमाती ) 
मु . करवा, पो . लखमापूर , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर ग्रामपंचायत ( आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ) 
मु . पो . ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 

व्यापारी / अडते मतदार संघ 
मु . पो . लखमापूर , ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर व्यापारी / अडते मतदार संघ 
मु . पो . ता . कोरपना , जि . चंद्रपूर 

हमाल / मापारी मतदार संघ 


११ . 


U 


w 


१३ . 


c 


१५ . 
१६ . 
१७. 
१८ . 


पवार प्रल्हाद दिपचंद 
राजुरकर सुरेश गंगाराम 
पेंदोर माधव कान्हु 
जुमनाके भिवसन सिंगा 
बोडखे भालचंद्र बळीराम 
आवारी पांडूरंग विश्वनाथ 
शेख एजाज दादन 


चंद्रपूर : 
दिनांक ५ मार्च २०१६. 


आर . डी . कौसडीकर , 

जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कोरपना, ता . कोरपना , 
तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


